उपायुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका 
या पदावर प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना.... 
श्री. हरद पवार, उप जिल्हाधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेश, क्रमांक:डीपीटी-०६२३/प्र.क्र.१३०/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जून, २०२३ 


संदर्भ: शासन आदेशा, नगर विकास विभाग, क्र: प्रतिनि-२०२२/प्र.क्र.८६/नवि-१४, दि.३१.०५.२०२३. 


शासन आदेशा:- 
उक्त संदर्भाधीन आदेशान्वये नगर विकास विभागाने श्री. are पवार, उप जिल्हाधिकारी यांची 
उपायुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका या पदावर प्रथमत: २ वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
केली आहे. त्यानुषंगाने, नगर विकास विभागाच्या संदर्भाधीन आदेशामध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून 
श्री. शरद पवार यांना उपायुक्‍त, नवी मुंबई महानगरपालिका या पदावर रुजू होण्याकरिता दि.३०.०६.२०२३ 
(FA) पासून सध्याच्या पदस्थापनेच्या पदावरुन या आदेशानुसार एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
सदरील आदेश तात्काळ अंमलात येत असून श्री. शरद पवार, उप जिल्हाधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या पदावर 
तात्काळ रुजू व्हावे. 
२. उपायुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने श्री. हरद पवार, उप 
जिल्हाधिकारी यांच्या सेवा अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात 
येत आहेत. 
३. श्री. शरद पवार, उप जिल्हाधिकारी यांनी पुढील सूचनांकरिता अपर मुख्य सचिव, नगर विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे तात्काळ हजर व्हावे. 
४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०६३०१३५८०९७४१९ असा आहे. हे शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ere 
VITTHAL VEER 
(ST. माधव वीर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) विभागीय आयुक्‍त, कोकण. 


« मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

« मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

« मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- yoo ०३२. 

© प्रधान महालेखापाल- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 


शासन आदेशा क्रमांकः डीपीटी-०६२३/प्र.क्र.१३०/ई-२ 


e संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

e संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

e संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

«» श्री. शरद पवार, उप जिल्हाधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचेमार्फत). 

© अ.मु.स.(महसूल) यांचे वि.का.अ., महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

« सह सचिव (ई -२) यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ निवडनस्ती (ई-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


